महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, 
नागपूर अंतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन 
पदवी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी 
पदनिर्मीतीबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : DAHD-92099/39/2023-DAHD-AR? (६७६५५० 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- ९ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ :- १ कुलसचिव, महाराष्ट्र Val व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचे क्र. 

MAFSU/Reg/924/2023, दिनांक २८ एप्रिल, २०२३ चे पत्र 

२) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. मपवि २०२३/प्र.क्र. ७३ /पदु २, दिनांक 
०१ डिसेंबर, २०२३ 

३) नवीन पदनिर्मीती, पदांचे पुनरूजीवन व पदांचे आढावे इत्यादी प्रस्तावांची सखोल 
तपासण करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्च स्तरीय समितीच्या दिनांक ३० 
नोव्हेंबर, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे दिनांक ०३ जानेवारी, २०२३ रोजीचे 
इतीवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील दि. १ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
महाराष्ट्र पु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर अंतर्गत मौजे. सावळी विहीर खुर्द, शिर्डी, ता. 
राहाता, जि. अहमदनगर येथे नवीन पदवी wpa महाविद्यालयाळय स्थापन करण्याबाबत 
निर्णय घेण्या आला आहे. सदर शासन निर्णयान्वये या महाविद्याळयासाठी नियमीत स्वरुपातील 
शिक्षक संवर्गातीळ ९६ आणि शिक्षकेत्तर संवर्गातील १३८ पदे तसेच बाह्यस्रोताव्दारे शिक्षकेत्तर 
संवर्गातील भरावयाची ४२ पदे, अशा एकूण २७६ Vara उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेच्या अधीन 
राहून मंजूरी देण्यात आली आहे. 

त्यानुसार या महाविद्यालयासाठी नवीन पदे निर्माण करण्याचा प्रस्तावास उच्च स्तरीय 
समितीने दिनांक ३०/११/२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिळेळी आहे. त्यानुसार सदर 
महाविद्यालयासाठी नवीन पदे मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
उक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता, महाराष्ट्र WY व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 


अंतर्गत मौजे. सावळी विहीर खुर्द, शिर्डी, ता. राहाता, जि. अहमदनगर येथे नवीन पदवी पशुवैद्यकीय 


महाविद्यालयासाठी खालील प्रमाणे नवीन पदे निर्माण करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः DAHD-92099/39/2023-DAHD-Ah? (६७६५५० 


शिक्षक व शिक्षकेत्तर संवर्गातील नियमीत स्वरूपात भरावयाच्या पदांचा तपशिल 


AH पद/पदनाम वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
पहिले | दुसरे | तिसरे चौथे |पाचवे। एकुण 
वर्ष | वर्ष । वर्ष | वर्ष वर्ष 
ia २ ३ ४ 4 A ७ |Z ९ 
शिक्षक संवर्गीय पदे 
१. । सहयोगी अधिष्ठाता १४४२००-२१८२२०० 
१ Ee [eal eB po q 
(पशुवैद्यक शास्त्र) (लेव्हल - १४) 
2. प्राध्यापक १४४२००-२१८२२०० 
(पश्रुवैद्यक शाखा) (लेव्हल - १४) ह”. 2: ह | ते षा नर 
३. । सहयोगी प्राध्यापक व १३१४००-२१७१०० 
समक पशुवैद्यक शाखा) 4 8 & tof pe १९ 
क्ष ( शाखा) | (लेव्हल-१३/) 
४. । सहाय्यक प्राध्यापक व ५७७००-१८२४०० 
समक: पश्युवैद्यक शाखा) लेवल ११ ह्‌ २१ १२ be प्र 
क्ष ( शाखा) -१०) 
१. | वसतीगृह नायक यया शि te] 2 Fa po २ 
-१०) 
६- महाविद्यालयीन ग्रंथपाल pce ra Ea षि दि षि षि 
-१०) 
७. । सहाय्यक प्राध्यापक ती 
(शारीरीक शिक्षण/ क्रिडा र डली रि चि | a re पि 
-१०) 
अधिकारी) 
एकुण शिक्षक संवर्गीय पदे २५ | १६ | ३५ | २० | o | ९६ 
शिक्षकेत्तर संवर्गातील पदे 
१. | सहाय्यक कुलसचिव ४४९००-१४२४०० १ णं a 7 णि १ 
(एस-१६) 
२. | सहाय्यक नियंत्रक ४४९००-१४२४०० १ णि | णि शं १ 
(एस-१६) 
३. | वरिष्ठ wy वैद्यकीय ४१८००-१३२३०० | 11 २ EZ गि 5 
अधिकारी (एस-१५) 
४. । अधिदान व लेखाधिकारी ४१८००-१३२३०० १ (| | fa Ea q 
(एस-१५) 
५. । अधिष्ठाता यांचे तांत्रीक ४१८००-१३२३०० १ a i a पि q 
अधिकारी (एस-१५) 
६. । शाखा अधिकारी / ४१८००-१३२३०० ihe a a mj be ee 
अधिक्षक (एस-१५ 
७. । वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक । ४१८००-१३२३०० a na २ चिं णि २ 
(एस-१५) 
८. । ग्राम नवतंत्रज्ञान ४१८००-१३२३०० षि णन ३ aa a 3 
परिष्करण तथा प्रसारक (एस-१५) 
९. | सहाय्यक प्रक्षेत्र AAT] ४१८००-१३२३०० १ शि i 7 7 q 
(पशुवैद्यकीय) (एस-१५) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः DAHD-92099/39/2023-DAHD-Ah? (६७६५५० 


i | 2 3 8 4 ८ ९ 
qo, | सहायक प्रक्षेत्र व्यवस्थापक | ४१८००-१३२३०० q lat ia q 
(अँग्रोनॉमी) (एस-१५) 
११. | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) ४४९००-१४२४०० १ वि fia q 
(एस-१६) 
१२. | सहाय्यक अधिक्षक / ३८६००-१२२८०० ४ laa fia छु 
सहाय्यक शाखा अधिकारी (एस-१४) 
१३. | कनिष्ठ अभियंता faq) । ३८६००-१२२८०० १ गि i q 
(एस-१४) 
१४. | कनिष्ठ अभियंता KATIA) | ३८६००-१२२८०० १ गि fia q 
(एस-१४) 
१५ | शास््रक्रिया गृह तंत्रज्ञ २९२००-९२३०० = किं गि १ 
(एस-१०) 
१६. | शास््रक्रिया गृह सहाय्यक २५५००-८११०० | bal hal q 
(एस-८) 
१७. । वरिष्ठ लिपीक २५५००-८११०० २ २ ia 4 
(एस-८) 
१८. | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ २५५००-८११०० 3 8 fia १५ 
(कनिष्ठ श्रेणी) (एस-८) 
१९. | क्ष-किरण तंत्रज्ञ २५५००-८११०० [ei in ri q 
(एस-८) 
२०. । प्रक्षेत्र सहायक २५५००-८११०० २ | fa २ 
(एस-८) 
२१. | पश्नुचिकीत्सा प्रयोगशाळा | २५५००-८११०० वि na i g 
सहाय्यक (VLDA) (एस-८) 
२२. | क्युरेटर कम स्पेसीमन २१७००-६९१०० q Ie | ba 
टेक्नीशियन (एस-७) 
२३. | प्राणी संग्रहालय तंत्रज्ञ २१७००-६९१०० a q i | 
(क्युरेटर) (एस-७) 
२४. । प्रयोगशाळा सहाय्यक २१७००-६९१०० २ ३ fal १३ 
(एस-७) 
२५. | कनिष्ठ ग्रंथालय सहाय्यक | २१७००-६९१०० २ a णं २ 
(एस-७) 
२६. | लिपीक नि टंकलेखक १९९००-६३२०० G ष्‌ पि ag 
(एस-६) 
२७. | औषध भांडारपाल १९९००-६३२०० ~ al ia q 
(एस-६) 
२८. । कनिष्ठ भांडारपाल १९९००-६३२०० २ णं i २ 
(एस-६) 
२९. | वाहन चालक १९९००-६३२०० २ lea | 8 
(एस-६) 
३०. | विस्तार प्रशिक्षण व प्रदर्जान | १९९००-६३२०० शि हिं | | 
सहाय्यक (एस-६) 


शासन निर्णय क्रमांकः DAHD-92099/39/2023-DAHD-AHR (६७६५५० 


1 १_| २ ३ ४ षु ६ ७ | ८ 

३१. | व्रणोपचारक १९९००-६३२०० णं णो ण शि णि २ 
(एस-६) 

३२. | ग्रंथालय परिचर १९९००-६३२०० | | | a णि २ 
(एस-६) 

३३. | प्रयोगशाळा परिचर १९९००-६३२०० ३ ३ ३ 4 णि १४ 
(एस-६) 

३४. | बहुउद्देशिय वर्ग ४ १५०००-४७६०० Wf 2] 8] धु णि ३० 
(एस-१) 

एकुण शिक्षकेत्तर yo | २१ | ३२ | २८ | ० | १३८ 

एकुण शिक्षक व शिक्षकेत्तरसंवर्गीय ८२ | ३७ | ६७ | ४८ | © | २३४ 

शिक्षकेत्तर संवर्गातील बाहयस्त्रोताव्दारे भरावयाच्या पदांचा तपशिल 
।१. | बहुउद्देशिय वर्ग ४ 93 | ११. | १३ |. & | अ. [8२ 
एकुण | १३ ११ | १ | 93 | ५ per ४२ 


8, सदर पदे वर्षनिहाय भरण्याबाबत विद्यापीठ स्तरावरुन कार्यवाही करण्यात यावी. 


५. सदर पदांच्या वेतनाकरीता येणारा खर्च “मागणी क्रमांक डी - ४, २४०३ पशुसंवर्धन, १०९ 


विस्तार व प्रशिक्षण (००)(०९) महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाची स्थापना (२४०३ २१४३) 


अनिवार्य, ३६- सहायक अनुदाने (वेतन व भत्ते” या लेखाशिर्षाखाळील मंजूर तरतूदीतून 


भागविण्यात यावा. 


६. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६३/आपुक, दिनांक 


०८/०२/२०२४ अन्वये तसेच नवीन पदनिर्मीती, पदांचे पुनरूजीवन व पदांच्या आढाव्याबाबत 


दिनांक ३०/११/२०२३ रोजी मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय सचिव 


समितीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार देण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२०९१७३०२८५६०१ असा आहे. 


हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 

N | \W R TTI B H A | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8a75c414ff50ce35220c63cd53d2eb1a99a474c02300beea74bb051¢4c3c90a 
9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


MARALE ‘ecw cue mtorr 
(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः DAHD-92099/39/2023-DAHD-Ah? (६७६५५० 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

मा. उप मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

मा. मंत्री (RSE व दुग्धव्यवसाय), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
कुलगुरु, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, फुटाळा तलाव रोड, नागपूर 
आयुक्त, RG, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा) /(लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
कुलसचिव/नियंत्रक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी(गट-अ) प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त नागपूर विभाग, नागपूर. 
वित्त विभाग (व्यय-२)/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

निवडनस्ती (पदु २) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


